RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

चार - अ 


भाग 


वर्ष ४ , अंक १८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३-१९ , २०१८/ भाद्रपद २२-२८ , शके १९ ४० [ पृष्ठे ३किंमत : रुपये ९.०० ट 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१८ . 

अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 

क्रमांक टीआरएन. ०३१७/ प्र.क्र . १८ / सीपीटीपी. - भारताचे संविधान याच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे महाराष्ट्र नागरी सेवा [ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या राज्य नागरी सेवा 
परीक्षेद्वारे गट “ अ ” आणि गट “ ब ” ( राजपत्रित) या पदावर निवड होऊन, सरळसेवेने नियुक्त होणाऱ्या व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता निश्चित करणे] नियम , २०१५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत 


. 


आहेत : 


१. संक्षिप्त नाव, प्रारंभ व प्रयुक्ती.- (१) या नियमांना महाराष्ट्र नागरी सेवा [ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या राज्य 
नागरी सेवा परीक्षेद्वारे गट “ अ ” आणि गट “ ब ” ( राजपत्रित ) या पदाकरिता निवड होऊन, सरळसेवेने नियुक्त होणाऱ्या व एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता निश्चित करणे]( सुधारणा) नियम, २०१८ असे म्हणावे. 

( २) हे नियम दिनांक १ ऑगस्ट , २०१७ रोजी म्हणजेच एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाची चौथी तुकडी सुरु होण्याच्या दिनांकास 
अंमलात येतील . 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा [ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या राज्य नागरी सेवा परीक्षेद्वारे गट “ अ ” आणि गट 
“ ब ” ( राजपत्रित ) या पदावर निवड होऊन, सरळसेवेने नियुक्त होणाऱ्या व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या 
उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता निश्चित करणे ] नियम, २०१५ मधील नियम ४ मधील खंड ( ख) खालील परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुक अंतर्भूत करण्यात 
येईल , ते याप्रमाणे : 

परंतु , जोडपत्रात नमूद केलेल्या गृह विभागाच्या संवर्गापैकी पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त , गट- अ या पदासाठी निवड 
झालेल्या उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता ही 

( एक ) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या राज्य नागरी सेवा परीक्षा (मुख्य) आणि मुलाखत यात उमेदवाराला मिळालेले गुण 
आणि , 

( दोन ) एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमादरम्यान यशदा , पुणे या प्रशिक्षण संस्थेतील प्रशिक्षण व महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
नाशिक या संस्थेतील प्रशिक्षण यामध्ये प्राप्त झालेल्या एकूण गुणांचे ९ ०० गुणांच्या प्रमाणात रुपांतर केल्यानंतर येणारे गुण 
यांची बेरीज करून उमेदवाराला मिळालेल्या एकूण गुणांच्या आधारे निश्चित करण्यात येईल. 


भाग चार- अ -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३-१९ , २०१८ / भाद्रपद २२-२८ , शके १९ ४० 


. 


[ स्पष्टीकरण. - उमेदवारांच्या प्रशिक्षणाचे उपच्छेद (२) मधील ९०० गुणांचे मूल्यांकन करण्यासाठी यशदा, पुणे येथील प्रशिक्षणाचे १०० 
गुण व महाराष्ट्र पोलीस अकादमी , नाशिक येथील प्रशिक्षणाचे २१०० गुण मिळून एकूण २२०० गुणांचे रुपांतर ९ ०० गुणांमध्ये करण्यात येईल.] 

परंतु आणखी असे की , एकाच संवर्गातील एकापेक्षा अधिक उमेदवारांना समान गुण मिळाले असतील तर त्यांची परस्पर सेवाज्येष्ठता त्यांच्या 
जन्मतारखेच्या आधारे निश्चित करण्यात येईल . आणि ज्येष्ठता निर्धारित करण्याच्या प्रयोजनार्थ वयाने ज्येष्ठ असणारी व्यक्ती ज्येष्ठ असल्याचे 
मानण्यात येईल . 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सीताराम कुंटे , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव. 


क्रमांक टीआरएन . ०३१७ / प्र.क्र . १८ / सीपीटीपी. 
सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : ७ सप्टेंबर २०१८ . 


प्रतिलिपी, 


१ ) राज्यपालांचे सचिव , 
२) मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव , 
३ ) मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन , 
४ ) शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग , 
५ ) सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक , 
६ ) प्रबंधक , उच्च न्यायालय ( मूळ शाखा), मुंबई, 
७ ) * प्रबंधक , उच्च न्यायालय ( अपील शाखा), मुंबई, 
८ ) * मा . सभापती , महाराष्ट्र 

विधानपरिषद सचिवालय ,मुंबई, 
९ ) * मा . अध्यक्ष , महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय , मुंबई , 
१० ) * प्रबंधक , लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय , मुंबई, 
११) * सचिव , महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय, मुंबई, 
१२ ) * सचिव , महाराष्ट्र 

विधानपरिषद सचिवालय, मुंबई, 
१३ ) * सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
१४ ) * आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई , 
१५ ) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई, 
१६ ) महासंचालक , यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी ( यशदा), पुणे , 
१७) संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था ( वनामती), नागपूर , 
१८ ) महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई ( ५ प्रती) 
१ ९ ) सर्व मंत्रालयीन विभाग , 
२० ) सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग 

प्रमुख, 
२१ ) सर्व विधिमंडळ सदस्य , 
२२ ) विधिमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई (१० प्रती), 
२३ ) सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने , 
२४ ) निवडनस्ती. 


. 


प्रमुख/ कार्यालयीन 


* पत्राद्वारे 


वि . रा . ठाकूर, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३-१९, २०१८ / भाद्रपद २२-२८ , शके १९ ४० 


3 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 7th September 2018 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. TRN . 0317 / C.R. 18 / CPTP : -In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 
of the Constitution of India , the Governor ofMaharashtra is hereby pleased to make the following rules 
further to amend the Maharashtra Civil Services [ Fixation of seniority of the candidates recruited directly 
by selection for the posts of Group “ A ” and Group “ B ” (Gazetted) through State Civil Service Examination 
conducted by theMaharashtra Public Service Commission and undergoing Combined Probationary Training 
Programme] Rules , 2015 , namely : 

1. Short title , commencement and application.— ( 1) These rulesmay be called as the Maharashtra 
Civil Services [ Fixation of seniority of the candidates recruited directly by selection for the posts of Group 
" A " and Group “ B ” (Gazetted) through State Civil Service Examination conducted by the Maharashtra 
Public Service Commission and undergoing Combined Probationary Training Programme ] Ammendment 
Rules, 2018 

(2 ) They shall come into force with effect from 1st August 2017 i.e. the date on which the 4th Batch of 
Combined Probationary Training Programme (CPTP - 4 ) is started . 

2. In rule 4 of the Maharashtra Civil Services [ Fixation of seniority of the candidates recruited directly 
by selection for the posts of Group “ A ” and “ B ” (Gazetted ) through State Civil Service Examination conducted 
by the Maharashtra Public Service Commission and undergoing Combined Probationary Training 
Programme ] Rules, 2015 , in sub -rule ( 1), the proviso after Clause b is omitted and following proviso shall 
be added namely — 

“ Provided that the seniority of the candidates selected for the post of Deputy Superintendent of 
Police or the Assistant Commissioner of Police Group “ A ” cadre of the Home Departmentmentioned in 
the Annexe shall be fixed on the basis of cumulative total of - 

(1) Themarks obtained by the candidates in the State Civil Service Examination (Main ) and the 
interview conducted by the Maharashtra Public Service Commission ; and 

( ii) The marks obtained by the candidates in their assessment in the training programme 
conducted at YASHADA , Pune and Maharashtra Police Academy, Nashik after converting these 
marks into the ratio of 900 marks . 

Explanation . - For converting themarks into ratio of 900 marks , the marks obtained by the candidates 
in their assessment for 100 marks during training at YASHADA , Pune and assessment for 2100 marks 
during training atMaharashtra Police Academy i.e. totalmarks 2200 will be converted into 900 marks : 

Provided further that, if the cumulative total ofmarks obtained bymore than one candidate of the 
same cadre , is equal, then their inter- se seniority shall be fixed on the basis of their dates ofbirth and the 
person senior in age shall be considered as senior for the purpose of determining the seniority . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SITARAM KUNTE , 
Additional Chief Secretary to Government. 


भाग चार - अ -२ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/ C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


No. TRN . 0317 /C.R.18 /CPTP . 
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya ,Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mumbai 400 032 , 
Dated the 7th September 2018 . 


Copy forwarded to 


(1 ) The Secretary to Governor , 
(2 ) The Principal Secretary to the Chief Minister, 
( 3 ) The Chief Secretary to Government, 
( 4 ) All Additional Chief Secretaries / All Principal Secretaries / All Secretaries to Government, 
(5 ) All Private Secretaries / Personal Assistants to Ministers and Ministers of State , 
(6 ) * Registrar , High Court (Original Side ), Mumbai, 
(7 ) *Registrar , High Court ( Appellate Side ), Mumbai, 
(8 ) * Registrar, Office of the Lok Ayukta and Upa Lok Ayukta , Mumbai, 
( 9 ) * Secretary, Maharashtra Legislative Assembly , Secretariate , Mumbai, 
( 10 ) * Secretary , Maharashtra Legislative Council, Secretariate, Mumbai, 
(11) * Hon . Chairman , Mahahrashtra Legislative Council,Mumbai, 
(12 ) *Hon . Speaker,Mahahrashtra Legislative Assembly , Mumbai , 
( 13 ) * Secretary , Mhaharashtra Public Service Commission, Mumbai, 
( 14 ) * Commissioner, State Election Commission , Mumbai, 
(15 ) DirectorGeneral of Police , Mhahrashtra , Mumbai, 
(16 ) Director General, Yashwantrao Chavan Academy of Development Administration , ( YASHADA ) 

Pune, 
( 17) Director , Vasantrao Naik Agriculture Extension Management Training Institute (Vanamati), 

Nagpur, 
(18 ) All Departments ofMantralaya , 
(19 ) All Heads of Departments and Heads of Offices under the Several Departments of the 

Mantralaya , 
( 20 ) Director General , Directorate of Information and Public Relation ,Mumbai, (5 Copies ), 
(21) All Members ofLegislature , 
( 22 ) Legislature Library , Vidhan Bhavan , Mumbai (10 Copies ), 
(23 ) All desks in the General Administration Department, 
( 24 ) Select File . 


* By letter. 


V. R. THAKUR , 


Deputy Secretary to Government. 


